RNI No. MAHBIL / 2009/ 31732 
Reg . No. MCS/172/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक १९ ] 


[ पृष्ठे ११ 


गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८ , २०१७/ आषाढ १-७, शके १ ९ ३ ९ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
विधान भवन , मुंबई, दिनांक २९ जून २०१५. 

अधिसूचना 


१ . 


भारताचे संविधान . 

क्रमांक २४२२५ / क. १.- भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ च्या खंड ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, अधिसूचना क्रमांक ३४०१५ / क -१, दिनांक १ ऑगस्ट , २०१३ अन्वये प्रतिवेदक या संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियम अधिसूचित करण्यात 
आलेले आहेत . तथापि , प्रतिवेदक या संवर्गास द्विस्तरीय वेतनसंरचना लागू करण्यात आलेली असल्याने भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १८७ 
च्या खंड (३ ) अन्वये उक्त संवर्गाचे नियम सुधारित करण्यात येत असून ते खालीलप्रमाणे आहेत : 

( एक ) या नियमांना महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयातील “ प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) " गट - अ ( राजपत्रित ) सेवाप्रवेश व सेवेच्या शर्ती 

( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 
( दोन ) ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१५ रोजीपासून अंमलात आले असल्याचे मानण्यात येईल. 

नियम अंमलात येण्यापूर्वी या सचिवालयात “प्रतिवेदक " या संवर्गात कार्यरत असणाऱ्या प्रतिवेदकांना अधिसूचना 

क्रमांक ३४०१५ / क -१, दिनांक १ ऑगस्ट २०१३ अन्वये अधिसूचित केलेले नियम लागू राहतील . 
२ . व्याख्या : -या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( अ ) “विधानमंडळ सचिवालय " म्हणजे , महाराष्ट्र 

विधानमंडळ सचिवालय . 


( तीन ) सदरहू 


~ 


( ब ) “ शासन " म्हणजे , महाराष्ट्र शासन . 


( क ) “ मंडळ " म्हणजे मा . सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद व मा . अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचा समावेश असलेले मंडळ . 


ड ) “ मान्यताप्राप्त विद्यापीठ " म्हणजे राज्य शासन , या नियमांच्या प्रयोजनासाठी रीतसर मान्यता देईल असे विद्यापीठ . 


( इ ) “ शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा " याचा अर्थ शासकीय परीक्षा मंडळ , शिक्षण विभाग , महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून 

देण्यात येणारे प्रमाणपत्र असा आहे आणि त्यात शासनाने त्याच्याशी समतूल्य म्हणून विनिर्दीष्टपणे जाहिर केलेल्या अन्य 
कोणत्याही संस्थेकडून देण्यात येणाऱ्या प्रमाणपत्राचा समावेश आहे. 


भाग चार - अ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३ ९ 
( ई) " मागासवर्गीय व्यक्ती " या शब्दप्रयोगाच्या संबंधात “ मागासवर्ग " म्हणजे राज्य शासनाने , या नियमांच्या प्रयोजनार्थ, मागासवर्ग 


म्हणून 

घोषित केलेल्या वर्गाची व्यक्ती . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ( सेवा प्रवेश आणि सेवेच्या शर्ती) नियम १९ ७३ मध्ये जे शब्द व संज्ञा वापरण्यात आलेल्या आहेत . 
व ज्यांची या नियमात व्याख्या दिलेली नाही, अशा शब्दांचा व सज्ञांचा अर्थ उक्त नियमात जो अर्थ नेमून दिलेला आहे तोच असेल. 
३. नियुक्ती 

( अ ) प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) 
विधानमंडळ सचिवालयातील “ प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) " या पदावरील नियुक्ती नामनिर्देशनाने या सचिवालयामार्फत घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धात्मक 
परीक्षेद्वारे निवड झालेल्या व्यक्तींमधून करण्यात येईल व या परीक्षेला प्रवेश मिळण्यासाठी : 

( १ ) उमेदवार मान्यताप्राप्त विद्यापीठाचा पदवीधर असावा . 
( २) ( एक ) मराठी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) पदाकरिता उमेदवाराची लघुलेखनातील गती १४० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसावी आणि त्याने 

१२० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे मराठी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे मराठी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य 
प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असावे. 
( दोन) इंग्रजी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) पदाकरिता उमेदवाराची लघुलेखनातील गती १५० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसावी आणि त्याने १२० 
श.प्र.मि. इतक्या गतीचे इंग्रजी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि. इतक्या गतीचे इंग्रजी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र 
प्राप्त केलेले असावे. 
( तीन) हिंदी प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) पदाकरिता उमेदवाराची लघुलेखनातील गती १४० श.प्र.मि. पेक्षा कमी नसावी आणि त्याने १२० 
श.प्र.मि. इतक्या गतीचेहिंदी लघुलेखनाचे व किमान ४० श.प्र.मि. इतक्या गतीचेहिंदी टंकलेखनाचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र 
प्राप्त केलेले असावे. 


( ३ ) उमेदवाराने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत तसेच कमाल वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही आणि मागासवर्गीय उमेदवारांच्याबाबतीत 

३८ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही. शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ४८ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही. 


( ४ ) “प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) " या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीस मराठी आणि हिंदी परीक्षेसंबंधी शासनाने केलेल्या नियमानुसार ती 

व्यक्ती अगोदरच उत्तीर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर , ती परीक्षा व महाराष्ट्र शासनाच्या 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाद्वारे वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक असेल . 
( ५ ) “ प्रतिवेदक ( कनिष्ठ) " या पदावर नामनिर्देशनाद्वारे नियुक्त करण्यात आलेली व्यक्ती दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी परिविक्षाधीन 

राहील. 


( ब ) प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) 
प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) म्हणून विहित केलेली वेतनसंरचना अनुज्ञेय होण्याकरिता : 
( १ ) प्रतिवेदक ( कनिष्ठ ) या पदावर नियमित ४ वर्षे सेवा पूर्ण होणे आवश्यक , 
( २ ) ( क ) — प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) (मराठी) या पदाकरिता या सचिवालयाने घेतलेल्या श्रुतलेखनाच्या विभागीय परीक्षेत १५० श.प्र.मि. 

इतकी श्रृतलेखनाची गती धारण करणे आवश्यक . 
( ख ) प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) (हिंदी ) या पदाकरिता या सचिवालयाने घेतलेल्या श्रुतलेखनाच्या विभागीय परीक्षेत १५० श.प्र.मि. इतकी 

श्रुतलेखनाची गती धारण करणे आवश्यक . 
( ग ) प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) ( इंग्रजी) या पदाकरिता या सचिवालयाने घेतलेल्या श्रुतलेखनाच्या विभागीय परीक्षेत १६० श.प्र.मि. 

इतकी श्रृतलेखनाची गती धारण करणे आवश्यक . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३ ९ 
( क ) प्रतिवेदक (निवडश्रेणी ) : 

प्रतिवेदक ( वरिष्ठ ) म्हणून विहित केलेली वेतनसंरचना अनुज्ञेय झाल्याच्या दिनांकापासून १६ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रतिवेदकांना प्रतिवेदक 
( निवडश्रेणी) विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधिन राहून अनुज्ञेय करण्यात येईल. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . अनंत कळसे, 

प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३ ९ 


गृह विभाग 


मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून , २०१७ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रीया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक पीओएस . १३१७ / प्र.क्र . ३३ / पोल - ३. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ अधि . २ ) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू 
करताना तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे 
त्यांचा औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांचे कार्यक्षेत्राखालील मुकुंदवाडी पोलीस ठाणे या पोलीस ठाण्याशी जेथवर 
संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर यांचे कार्यक्षेत्राखालील मुकुंदवाडी पोलीस ठाणे व पुंडलीकनगर पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा 
घोषित केलेल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे 

अनुसूची 
(१ ) मुकुंदवाडी पोलीस ठाणे 
भागाचे नाव 

अ . क्र . 

भागाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( १ ) 

( २ ) 


अ . क्र . 


१ 


१ ९ 


एस . टी . कॉलनी 
ठाकरेनगर 


२ 


२० 


३ 


२१ 


मायानगर 


२२ 


महाजन कॉलनी 
राजू गांधीनगर 


५ 


२३ 
२४ 


६ 


७ 


२५ 


८ 


२६ 


९ 


२७ 


सदाशिवनगर 
तथागत कॉलनी 
विठ्ठलनगर 
तोरणागडनगर 
शाहुनगर 
रमाबाई आंबेडकर नगर 
रामनगर 
तान्हाजीनगर 
प्रकाशनगर 
संघर्षनगर 
संजयनगर 
लघुवेतन कॉलनी 
जयश्री कॉलनी 
जे सेक्टर एन -२ 
मुकुंदवाडी गाव 
इंदिरानगर 
अंबिकानगर 
संतोषीमातानगर 


१० 


२८ 


११ 


२ ९ 


जिजामाता कॉलनी 
जयभवानीनगर 
राधाकृष्णनगर 
आस्तागवळीनगर 
निर्मलनगर 
रेल्वे गेट नं . ५६ 
कासलीवाल गार्डन 
कामगार चौक 
दिपाली हॉटेल 
मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन 
प्रसाद लॉन 
गुरुप्रसादनगर 


१२ 


३० 


१३ 


३१ 


१४ 


३२ 
३३ 


१५ 


३४ 


३५ 


१८ 


( २ ) पुंडलीकनगर पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 
( १ ) 


भागाचे नाव 

( २ ) 


भागाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


१ 


६ 


२ 


७ 


३ 


एन -३ सिडको वसाहत 
एन -४ सिडको वसाहत 
तापडीया पार्क 
विश्रांतीनगर 
गणेशनगर 


८ 


न्यु हनुमाननगर 
भारतनगर 
पुंडलीकनगर 
गजानननगर 
रेणुकानगर 


४ 


९ 


५ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जून २२-२८ , २०१७ / आषाढ १-७, शके १ ९ ३ ९ 


५ 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


भागाचे नाव 

( २ ) 


भागाचे नाव 

( २ ) 


( १ ) 


११ 


२८ 


१२ 


२ ९ 


३० 


१३ 
१४ 


३१ 


१५ 


३२ 


३३ 


१६ 
१७ 


३४ 


१८ 


१ ९ 


एमरॉल्ड सिटी 
विजयनगर 
बाळकृष्णनगर 
गुरुदत्तनगर 
शिवनेरी कॉलनी 
गजानन कॉलनी 
मेहरनगर 
गारखेडा गाव 
मोरेश्वर हौसिंग सोसायटी 
न्यायनगर 
गुरुसाहनीनगर 
हुसेन कॉलनी 
विशालनगर 
विद्यानगर 
राणानगर मेमन कॉलनी 
उच्च न्यायालय 
शिवाजीनगर 


३५ 
३६ 
३७ 
३८ 


आशानगर 
देवळाई चौक 
सह्याद्री हिल्स 
न्यायमुर्तीनगर 
सारंग सोसायटी 
अलंकार सोसायटी 
दुर्गेश नगर 
सिडको ११ वी योजना 
सिडको १२ वी योजना 
रहीमनगर 
गाडेकर कॉम्प्लेक्स 
गोकुळनगरी 
सारा सिद्धी 
नाईकनगर 
निर्मलादेवीनगर 
हॉटेल हिमालया 
बालाजीनगर, गट नं . १२८ . 


२० 


२१ 


२२ 


३ ९ 


४० 


२३ 
२४ 


४१ 


२५ 


४२ 


२६ 


४३ 


२७ 


४४ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार- अ -२ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८ , २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३९ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya , 2nd Floor, Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2017 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 

1973 . 
No. POS , 1317/CR , 33 /Pol- 3. – In exercise of the powers conferred by clause (s) of its section 
2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State ofMaharashtra , 
and in suppression of all the previous notifications, orders or instruments issued in this behalf , 
in so far as they relate to the local area specified in the schedule appended hereto , the Government 
of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule below to be Mukund Wadi 
Police Station and Pundlik Nagar Police Station under the jurisdiction of Commissioner of Police , 
Aurangabad and directs that each of the said Police Station so declared shall include the local 
areas specified against each of them . 


Schedule 


( 1 ) Mukundwadi Police Station . 


Name of Area 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


( 2 ) 


1 


19 


2 


20 


3 


21 


4 


22 


5 


23 


6 


24 


7 


25 


8 


26 


9 


27 


Sadashiv Nagar 
Tathagat Colony 
Vitthal Nagar 
Toranagadh Nagar 
Shahu Nagar 
Ramabai Ambedkar Nagar 
Ram Nagar 
Tanhaji Nagar 
Prakash Nagar 
Sangharsha Nagar 
Sanjay Nagar 
Laghuvetan Colony 
Jayashree Nagar 
J Sector N - 2 
Mukund Wadigaon 
Indira Nagar 
Ambika Nagar 
Santoshimata Nagar 


S.T. Colony 
Thackray Nagar 
Maya Nagar 
Mahajan Colony 
Raju Gandhi Nagar 
Jijamata Colony 
Jaibhavani Nagar 
Radhakrishna Nagar 
Aastagavali Nagar 
Nirmal Nagar 
Railway Gate No. 56 
Kasliwal Garden 
Kamgar Chowk 
Dipali Hotel 
Mukund Wadi Railway Station 
Prasad lawn 
Guruprasad Nagar 


10 


28 


11 


29 


12 


30 


13 


31 


14 


32 


15 


33 


16 


34 


17 


35 


18 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जून २२-२८ , २०१७/ आषाढ १-७ , 


शके १ ९ ३ ९ 


(2 ) Pundlik Nagar Police Station . 


Sr. No. 


Sr. No. 


Name of Area 


Name of Area 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 N - 3 Cidco Colony 
2 N -4 Cidco Colony 
3 Tapadia Park 
4 Vishrnti Nagar 
5 Ganesh Nagar 
6 New Hanuman Nagar 
7 Bharat Nagar 
8 Pundlik Nagar 
9 Gajanan Nagar 
10 Renuka Nagar 
11 Embrald City 
12 Vijay Nagar 
13 Balkrishna Nagar 
14 Gurudatt Nagar 
15 Shivneri Colony 
16 Gajanan Colony 
17 Meher Nagar 
18 Garkheda Gaon 
19 Moreshwar Housing Society 
20 Naya Nagar 
21 Gurusahani Nagar 
22 Hussain Colony 


23 Vishal Nagar 
24 Vidya Nagar 
25 Rananagar Memon Colony 
26 High Court 
27 Shivaji Nagar 
28 Aasha Nagar 
29 Devlai Chowk 
30 Sahyadri Nagar 
31 Nyaymurti Nagar 
32 Sarang Society 
33 Alankar Society 
34 Durgesh Nagar 
35 Cidco 11th Plan 
36 Cidco 12th Plan 
37 Rahim Nagar 
38 

Gadekar Complex 
39 Gokul Nagari 
40 Sara Siddhi 
41 

Naik Nagar 
42 Nirmaladevi Nagar 
43 Hotel Himalaya 
44 Balaji Nagar Block No.128 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 


Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - अ -२ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३ ९ 


गृह विभाग 


मंत्रालय , दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून , २०१७. 


- 


अधिसूचना 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


४ 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ . 

क्रमांक पीओएस. १३१७ / प्र.क्र . ३४ / पोल -३ : - फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ ( सन १ ९ ७४ अधिनियम क्र .२ ) ही महाराष्ट्र राज्यास 
लागू करताना तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून या संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे 
त्यांचा औरंगाबाद जिल्ह्यातील पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर यांचे कार्यक्षेत्राखालील क्रांती चौक पोलीस ठाणे या पोलीस ठाण्याशी जेथवर 
संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन या अधिसुचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र पोलीस आयुक्त , 
औरंगाबाद शहर यांचे कार्यक्षेत्राखालील क्रांती चौक पोलीस ठाणे व वेदांतनगर पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा 
घोषीत केलेल्या प्रत्येक पोलीस ठाण्यामध्ये त्याखाली निर्देश केलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे : 

अनुसूची 
( १ ) क्रांती चौक पोलीस ठाणे 
भागाचे नाव 

भागाचे नाव 
( १ ) ( २ ) 

( १ ) 

( २ ) 
१ रोकडा 

हनुमान कॉलनी 

२७ दिवाणदेवडी 
२ अमरप्रीत चौक 

२८ बाराभाई ताजीया 
३ क्रांती चौक 

२ ९ पैठण गेट 
समतानगर 

३० औरंगपुरा 
५ कोटला कॉलनी 

३१ जिल्हा परिषद 
६ सतीश पेट्रोल पंप 

३२ बंजारा कॉलनी 
७ क्रांती चौक ते बाबा पेट्रोल 

३३ शक्तीनगर 
पंप रोडची उजवी बाजू 

३४ बापुनगर 
भाग्यनगर 

३५ श्रीराम नगर 
९ म्हाडा कॉलनी 

३६ उदय कॉलनी 
१० पुष्पनगरी 

३७ चिंतामण कॉलनी 
११ सिद्धार्थ गार्डन 

३८ गोकुळवाडी 
१२ बस स्टैंड 

३ ९ सुपरमार्केट 
१३ गरमपाणी 

४० 

एस.बी.कॉलनी 
१४ मिल कॉर्नर 

४१ जे.इ.एन.कॉलनी 
१५ कोतवालपुरा 

४२ सुंदरनगर 
१६ भोईवाडा 

४३ स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी 
१७ नागेश्वरवाडी 

४४ एम.पी.लॉ कॉलनी 
१८ निराला बाजार 

४५ बाबुराव काळे चौक 
१९ समर्थनगर 

४६ टिळक पथ 
२० सिल्लेखाना 

४७ दलालवाडी 
२१ नुतन कॉलनी 

४८ सब्जीमंडी 
२२ अजबनगर 

४ ९ राधामोहन कॉलनी 
२३ खोकडपुरा 

५० सादीया टॉकीज 
२४ गांधीनगर 

५१ रॉक्सी टॉकीज 
२५ जुना मोंढा 

५२ रविवार बाजार 
२६ अंगुरीबाग 

५३ मोती कारंजा 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३ ९ 


९ 


अनुसूची - चालू 


( २ ) वेदांतनगर पोलीस ठाणे 


अ . क्र . 


अ . क्र . 


भागाचे नाव 

( २ ) 


भागाचे नाव 

( २ ) 


१ क्रांतीचौक ते बाबा पेट्रोल पंप 

रोडची डावी बाजू 
२ पदमपुरा 


३ बन्सीलालनगर 
४ रेल्वेस्टेशन समोरील परिसर 
५ बनेवाडी 
६ राजीव नगर 
७ एमआयडीसी समोरील परिसर 
८ वेदांतनगर 
९ कोकणवाडी 
१० गव्हर्नमेंट इंजिनियरींग कॉलेज 
११ क्रांतीनगर 
१२ 

रचनाकार कॉलनी 
१३ जहागिरदार कॉलनी 
१४ शिल्पनगर 


१५ देवगिरी कॉलेज 
१६ पगारिया कॉलनी 
१७ पंचवटी कॉर्नर 
१८ एसएससी बोर्ड 
१९ आरटीओ कॉलनी, ऑफीस 
२० भाजी मंडई 
२१ गांधीनगर 
२२ अहिल्याबाई होळकर चौक 
२३ आदर्श नगर 
२४ जुने चेलीपूरा विद्यालय 
२५ शासकीय पॉलीटेक्नीक कॉलेज 
२६ लक्ष्मीवाडी 
२७ सुयोग कॉलनी 
२८ गोळेगावकर कॉलनी 
२९ एम.टी.डी.सी.भाग 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


RO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३९ 


HOME DEPARTMENT 


Mantralaya , 2nd Floor, Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk, Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2017 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 

No. POS . 1317 /CR - 34 / Pol- 3.- In exercise of the powers conferred by clause (s ) of its section 2 of 
the Code of Crimial Procedure , 1973 (2 of 1974 ), in its application to the State of Maharashtra , and 
in suppression of all the previous notifications, orders or instruments issued in this behalf , in so far 
as they relate to the local area specified in the schedule appended hereto , the Government 
Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule below to be Kranti Chowk Police 
Station and Vedantnagar Police Station under the jurisdiction of Commissioner of Police , Aurangabad 
and directs that each of the said Police Station so declared shall include the local areas specified 
against each of them . 


Schedule 


( 1 ) Kranti Chowk Police Station . 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


1. Rokada Hunuman Colony 
2. Amarpreet Chowk 
3 . Kranti Chowk 
4 . Samata Nagar 
5 . Kotla Colony 
6. Satish Petrol Pump 
7. Kranti Chowk to Baba Petrol 

Pump road right side 
8. Bhagya Nagar 
9. Mhada Colony 
10. Pushpanagari 
11. Siddhartha Garden 
12 . Bus Stand 
13. Garampani 
14 . Mill Corner 
15. Kotwalpura 
16 . Bhoiwada 
17. Nageshwarwadi 
18 . Nirala Bazar 
19 . Samartha Nagar 
20 . Sillekhana 
21 . Nutan Colony 
22. Ajabnagar 
23. Khokadpura 
24. Gandhinagar 
25 . Juna Mondha 
26. Anguribaugh 


27. Diwandevdi 
28 . Barabhai Tajia 
29. Paithangate 
30. Aurangapura 
31. Zilla Parishad 
32. Banjara Colony 
33 . Shakti Nagar 
34. Bapu Nagar 
35 . Shriram Nagar 
36. Uday Colony 
37 . Chintaman Colony 
38 . 

Gokulwadi 
39. Supermarket 
40. S. B. Colony 
41. J. E. N. Colony 
42 . 

Sunder Nagar 
43 . Freedom Fighter Colony 
44. M. P. Law Colony 
45 . Baburao Kale Chowk 
46 . Tilak Path 
47. Dalalwadi 
48 . Sabzimandi 
49. Radhamohan Colony 
50. Sadhia Talkies 
51. Roxy Talkies 
52. Raviwar Bazar 
53. Moti Karanja 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , जून २२-२८, २०१७/ आषाढ १-७, शके १९ ३ ९ 


११ 


Schedule 


( 2 ) Vedantnagar Police Station . 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Name of Area 

( 2 ) 


1 . Kranti Chowk to Baba Petrol 

Pump road left side 
2. Padampura 
3. Bansilal Nagar 
4. Area in front of Railway Station 
5. Banewadi 
6. Rajiv Nagar 
7 . Area in front of MIDC 
8. Vedant Nagar 
9 . Kokanwadi 
10 . Govt. Engineering College 
11. Kranti Nagar 
12. Rachanakar 
13. Jahangirdar Colony 
14. Shilpa Nagar 
15. Devgiri College 


16. Pagaria Colony 
17. Panchavati Corner 
18. SSC Board 
19 . RTO Colony , Office 
20. Bhaji Mandai 
21. Gandhi Nagar 
22. Ahilyabai Holkar Chowk 
23. Aadarsha Nagar 
24. June Chelipura Vidyalaya 
25 . Govt . Polytechnic College 
26. Laxmiwadi 
27. Suyog Colony 
28. Golegaonkar Colony 
29. M.T.D.C. Area 


order and in the name of the Governor of Maharashtra 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


